भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ या वर्षासाठी ठाणे जिल्ह्यातील कामांना 
मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सावियो-२०२२/प्र.क्र.१६३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 
३. शासन ज्ञापन,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २० ऑगस्ट,२०२१. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविळेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च,२०१८ अन्वये घेतलेला आहे. सदर 
योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कार्य 
करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व 
असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा 
सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपऱ्यना केंद्र, 
प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये करण्यात आलेला 
आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२२-२३ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद कामांना व त्याकरिता वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीला शासनाची मंजुरी देण्यात आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र.१६३/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांचे सविस्तर नकाशो/आराखडे 
व अंदाजपत्रके तयार करुन ती जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर 
करावीत. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन 
यंत्रणेने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 

४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 

५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे करणे 
शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा बदल 
करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 

६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलळच 
आहेत याची खातरजमा सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, ठाणे यांनी करणे बंधनकारक आहे. 

७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय,दिनांक ०९ 
मार्च, २०१८ व दिनांक २८ जुले,२०२१ या मधील अटी/शर्तीचे काटेकोरपणे पालन होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे 
यांनी खात्री करावी. 

९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२२-२३ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतीळ सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-२ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरक सामाजिक विकास योजना राबविणे 
(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र.१६३/अजाक 


qo. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
उपरोक्त वाचा येथील दि. 30.08.2029 च्या शासननिर्णयान्वये सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, ठाणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव/उप सचिव 
(अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१५१७५३५२७१२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 

P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


S H | S H U PA L SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2022.07.15 18:04:40 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

. सर्वमा. संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री,सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

. _ मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. जिल्हाधिकारी, ठाणे, 
१२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, कोकण विभाग, 
१३. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, ठाणे, 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५. मुख्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, 
१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर, 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
१८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ठ-अ 


अ. | जिल्हाचे नाव कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 

क्र. (लक्ष) 

१. | . | ot क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९३ बौध्द विहार समाज मंदिर नूतनीकरण करणे. ५०.०० 

२. ।ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९३ जमजम बेकरी भवानी चाळ, परिसरात नवीन गटार पायवाट, सुभाष नगर ५०.०० 
येथे गटार पायवाटा, जेष्ठ नागरिक कट्टा तयार करणे. 

३. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कल्याण पूर्व विभागातील श्री विनायक दर्शन साई TWAT मंदिर ते कुंडलिक कॉलनी स्वामी २०.०० 
समर्थ - सोसायटी ते तुकाराम दर्शन चाळीपर्यंत २००/१५० मी.मी. व्यासाची नवीन जलवाहिनी टाकणे. 

४. ।ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कल्याण पूर्व विभागातील श्री नारायण गुरु सोसा. ते प्रिया सोसा. समोरील खदान लगत १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे. 

५. ।ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कल्याण पूर्व विभागातील गुरुदत्त कॉलनी, तिसगाव पाडा, बुद्धविहार परिसरामध्ये १०.०० 
जलवाहिनी टाकणे. 

६. ।ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कल्याण पूर्व विभागातील गुरुदत्त सोसायटी, गणेशा मंदिर, बुद्धविहार- चिंचपाडा रोड, १०.०० 
मॉडेल कॉलेज, काटेमानिवली नाका, करण सोसायटी, साईसुमान सोसायटी येथे विद्युत व्यवस्था एल.ई.डी. 
लाईट लावणे. 

७. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कल्याण पूर्व विभागातील त्रिमूर्ती चाळ, रिद्धी-सिद्धी सोसायटी येथे पोहोच रस्ता करणे १५.०० 

ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र. ९७ यशोमंदिर कॉलनीमधील गटार व पायवाट तयार करणे. १०.०० 

९. ।ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र.९७ भगवान नगर समता कालनीमध्ये गटार व रस्ता तयार करणे. १०.०० 

। १०. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र. १०२ समर्थ नगर व शाळीक पावशे चाळमध्ये गटार व रस्ता तयार करणे. १५.०० 

११. | १. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र. 102 हरिभाऊ UST सखाराम चाळ व नवजीवन सोसायटीमध्ये गटार तयार करणे. १५.०० 

१२. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र. १०२ एस. टी.बी. प्लॅन्ट चौकात (हायमास्ट) बसविणे. १०.०० 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 


PRAVIN VILAS ee eae 
OU = SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
SHISHUPAL नळी 010 किवी 
(प्रविण शिशुपाल) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१३. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र.४३४० शिवाजीनगर, परिसरात जुना जकात नका तेम्हात्रे चाळ परिसरात सी. सी. रस्ता २५.०० 
करणे. 

१४. | STU क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र.४० शिवाजीनगर, मधील ललित मिश्र चाळ ते गणेड कॉलनी येथे छोटे-छोटे पोहोच २५.०० 
रस्ते करणे 

१५. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र. ३९ अशोकनगर येथील जगदीशा दुधालय परिसरात सी. सी. रस्ते व गटर करणे. २५.०० 

१६. | STU क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र.९४ आनंदनगर मधील डबल टॉवर ते महात्मा फुले चौक परिसरात सी. सी. रस्ते २५.०० 
करणे. 

१७. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्र.क्र.९४ मधील फ केबिन विठ्ठलमंदिर समोरील रस्ता सी.सी. करणे. २५.०० 

१८. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील खडेगोळवली - नेहरूनगर येथील रस्ते, गटार व पायवाट तयार करणे २०.०० 

१९. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील चिचपाडा परिसरातील रस्ते व गटार पायवाट तयार करणे. २०.०० 

२०. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील जाईबाई महादेव अपार्टमेंट रस्ता काक्रिटिकरण करणे. २५.०० 

२१. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील सुर्या शाळा ते कमला देवी शाळा शिवकृपा चाळ रस्ता व गटार तयार करणे. २५.०० 

२२. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील खडेगोळीवली येथील पाण्याच्या टाकोजवळ फुले शाहू आंबेडकर विचार मंच वाचनालयाचे २०.०० 
उर्वरित काम करणे. 

२३. । ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील नेहरू नगर येथील सामाजिक, सांकृतिक सभागृहाचे नुतनीकरण करणे. २०.०० 

२४. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील नेतिवळी टेकडी येथील आनंद नगर, स्नेहवर्धक नगर, महात्माफुले नगर भागातील २५.०० 
दलितवस्ती विभागात गटार व पायवाट तयार करणे. 

२५. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील लोकधारा येथील वाचनालय जवळ पेव्हर ब्लॉक बसिवणे. १०.०० 

२६. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र.९० चिकणीपाडा येथील तुकाराम गायकवाड चाल, पोते चाल, लुम्बीनी कालनी २५.०० 


व त्रिमूर्ती सोसायटी येथील परिसरात गटार व पायवाट तयार करणे 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 

P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


SHISHUPAL mies. eer acer gal 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


२७. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९९ जरीमरी नगर येथील आयडियल स्कूल ते उपाध्याय बंगला परिसरात सी. २५.०० 
सी. रस्ता करणे. 

२८. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील पिसवली रोड सिद्धार्थ नगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सभागृह ३०.०० 
नुतनीकरण करणे. 

२९. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील पांचाळी बुद्धविहार, आनंद नगर जवळ, ASSIST, श्रीराम नगर, उल्हासनगर ४ ३०.०० 
नुतनीकरण करणे. 

३०. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील शास्त्रीनगर, संतोष नगर, तिसगांव, अमृतपार्कमधील तिसगांव पाड्यामधील बुद्धविहार २५.०० 
विकसित करणे. 

३१. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील शास्त्रीनगर, संतोष नगर, तिसगांव, अमृतपार्क, शिवाजी नगर मधील रस्ता सी. सी. करणे. २५.०० 

३२. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९८ विजय नगर येथील शुभम कोम्पलेक्स ते विशाल नगरी येथील रस्ता सी. सी. २०.०० 
करणे. 

३३. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९८ विजय नगर येथील गणेश कुटीर ओपन जिम लगत महिला वाचनालय १०.०० 
बांधणे. 

३४. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १०० तिसगांव गावठाण मधील दिवाण हाईट्स ते सहजीवन सोसायटी पर्यंत २५.०० 
रस्ता तयार करणे 

३५. | ठाणे कल्याण डोबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील TAR (डावलपाडा) मधील परिसरातील रस्ता सी. सी. करणे २५.०० 

३६. | ठाणे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील द्वारलीपाडा मधील अंतर्गत रस्ता सी. सी. करणे. २५.०० 

३७. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील कचोरे येथील शाळा क्र. ४६ पत्रीपूल (क्रांतिवीर राजगुरू प्राथमिक विद्यालय) येथे ग्रील २०.०० 
बसवून मिळणे 

३८. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील डोंबिवली पुर्व्व इंदीरानगर परिसरातील विविध ठीकाणी गटार व पायवाट करणे. २५.०० 

३९. | ठाणे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील डोंबिवली पश्चिम मधील कोपर रोड परिसरातील श्री. स्वामी समर्थ २५.०० 


मठ, कोपर क्रॉसरोड रस्ता सी. सी. करणे. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
S H | S H U P A L SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2022.07.15 18:05:29 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


४०. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २१ मधील झारत्रीनगर परिसरात पोहोच रस्ते व गटार तयार करणे. २५.०० 

४१. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २१ मधील BISA येथे आर.सी.सी. गटार बांधणे. २५.०० 

४२. ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २२ मधील लोकग्राम परिसरात गटार व छोटे पोहोच रस्ते तयार करणे. २५.०० 

४३. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २२ मध्ये लोकधारा परिसारत गटार व फुटपाथ तयार करणे. २५.०० 

४४. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २२ मधील लोकधारा आनंद ग्लोबल शाळेसमोरील गटार व फुटपाथ तयार करणे २५.०० 

४५. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २३ मधील कल्याण शिळ रोड पासून कावेरी पार्क सोसायटी पर्यंत कांक्रीट रस्ता २५.०० 
तयार करणे 

४६. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २३ मधील गणेश नगर येथे काँक्रीट रस्ता तयार करणे २५.०० 

४७. | ठाणे प्रभाग क्र. २३ मधील नैतिवली टेकडी, रामनगर, अंबिका नगर, एकता नगर, या परिसरात गटार व २५.०० 
पायवाटा तयार करणे. 

४८. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५८ साईबाबा मंदिर ते सुदाम भोईर चौकापर्यंत रस्ता सी. सी. करणे. ५०.०० 

४९. | ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५६ मधील भोइरवाडी येथील श्री सिद्धिविनायक सोसायटीच्या बाजूला उद्यान ५०.०० 
विकसित करून सुशोभिकरण करणे 

yo, ठाणे क.डो.म.पा.क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५७७ मधील गणपती सोसायटी ते रामचंद्र सोसायटी पर्यंत रस्ता सी. सी. करणे. ५०.०० 

५१. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील संभाजीनगर उल्हासनगर १ येथील मोठा नाला बनविणे, २०.०० 

५२. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका धोबीघाट कमला नेहरू नगर उल्हासनगर १ येथील बाल शिवजी उद्यान बनविणे २०.०० 

५३. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर १ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदी शाळेजवळ परिसरात ५०.०० 
विविध ठिकाणी नाली बनविणे व सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे 

५४. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर १ याकुबमंझिल समोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळेमागे २०.०० 


श्री. विनोद जैस्वार यांचे | घराजवळील मनपा शौचालय निष्कासित करून नविन १० सीटचे महिला पुरुष 
शौचालय बांधकाम करणे. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
PRAVIN VILAS पक ण याळ 
SHISHUPAL eee 001 तोती 


Date: 2022.07.15 18:05:43 .-05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


५५. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर १ आनंद मॅथ्युनगरलगत सिद्धार्थ कॉलनी परिसरात ५०.०० 
विविध ठिकाणी नाली व सिमेंटकॉक्रीटकरण करणे. 

५६. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील करोतिया नगर VR ३ येथील महिला व पुरुष करिता २० सीटचे ५०.०० 
नवीन शौचालय बनविणे 

५७. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर 3 फारवर लाईन इमलीपाडा वाल्मीक नगर TART २५.०० 
रोंदीया,यांच्या घराबाजूला अर्धवट आवस्थेत असलेले समाज मंदीर पुर्ण करणे 

५८. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील दाभाडे चौक ते पारस अपार्टमेंट पर्यंत सि.सि.नाले बनविणे १०.०० 

५९. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील साईबाबा मंदीर ते साईबाबा नगर पिण्याच्या पाणीची नविन पाईपलाईन २०.०० 
टाकणे 

६०. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ३ विठ्ठलवाडी बारकू म्हात्रे यांच्या घरामागील जुने २०.०० 
शौचालय तोडून नव्याने १० सीटचे शौचालय बनविणे 

६१. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ३ गायत्री वाटर ते हॉटेल अचल पॅलेस पर्यंत नाला ३०.०० 
बनविणे 

६२. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ३ आनंद नगर येथे समाज मंदिर बनविणे ५०.०० 

६३. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ४ आझा उमाप यांच्या घरापासून संजय उघडे यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सी.सी. बनविणे 

६४. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ४ साने गुरुजी नगर येथील पाडावे ते मदन सोनवणे १०.०० 
यांच्या घरामागील मोठा नाला बनविणे.. 

६५. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील सीताराम नगर शिवाई झाखे जवळ मोडकळीस आलेले शौचालय २०.०० 
नव्याने बनविणे 

६६. । ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील श्रीराम मंदिर कॉलनी कृष्ठरोगी वसाहत या ठिकाणी नवीन शौचालय २०.०० 


बनविणे. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
S H | 5 H U P A L SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2022.07.15 18:05:56 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


६७. ।ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील शिवाजी नगर झोपडपट्टी व इतर परिसरात नाली वसी. सी पसेज २०.०० 
बनविणे, 

६८. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील भीम कॉलनी येथे महिला साठी शौचालय बनविणे ३०.०० 

६९. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील भीम कालनी येथे महिळा Jae गट भवन बनविणे. ५०.०० 

७०. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ४ ब्लॉक. ए समोरील हनुमान परिसरात जाणारा रस्ता ४०.०० 
HHA जाणराव यांचा घरापासून ते श्री. Be. कांबळे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता बनविणे. 

७१. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ४ VOSA टेकडी पाण्याच्या टाकी जवळील परिसरात २०.०० 
बहुउद्देशिय समाज मंदिर बनविणे 

७२. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ५ महात्मा फुले नगर येथे पाण्याची लाईन टाकणे १०.०० 

७३. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १५ मधील ब्रेक नं. १४५५ ते १४५८ मधील रस्ता व नाली २५.०० 
विकसित करणे. 

७४. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १५ मधील बरेक नं. १५३२ येथील समाजमंदिर नुतनीकरण ५०.०० 
करून WS उभारणे. 

७५. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १५ मधील रोमा गार्डन जवळील रस्ता विकसित करणे २५.०० 

७६. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ७ व पिणु गायकवाड यांच्या घरापासून बबलू ठाकूर यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत नाली बनविणे 

७७. ।ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ७ ब ख्रिश्चन पाडा निर्मल हाउस यांच्या जवळील परिसरात १०.०० 
नाली व सिमेंट रस्ता बनविणे 

७८. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील भाग क्र. 2 घनघोर चौक येथे वाहतूक बेट बांधणे. १०.०० 

७९. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ७व आझाद नगर रामभाऊ म्हाळगी सभागृह नवीन सभाग्रह ५०.०० 
बांधणे 

८०. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र. १९ नेहरू नगर येथील चंद्रकांत भोईर यांच्या घराच्या बाजूला १०.०० 


समाजमंदिर बनविणे 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 

MAHARASHTRA, OU. SOCIAL JUSTICE AND 
S H | S H U PA L SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2022.07.15 18:06:11 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


८१. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील ३१ वीर तानाजी नगर आर. पी. आय. शाखेबाजुला ते गुप्ते डाक्टर १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत व आजूबाजूच्या परिसरात सी.सी. पेव्हमेंट व ड्रेन बनविने. 

८२. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र. १९ उल्हासनगर- ५ कोमल सर्विस सेंटरच्या बाजूला ओपन १०.०० 
जिम बनिवणे व सुशोभीकरण करणे 

८३. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पैनल क्र. १९ उल्हासनगर- ४ GAM ३९ येथील बौक क्र. १८६६ १०.०० 
येथील साईबाबा चाळ ई-५ येथे व आजूबाजूच्या परिसरात सी. सी teste व ड्रेन बनविणे 

८४. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र. १९ उल्हासनगर-५ तानाजी नगर येथील लहूजी सेना २०.०० 
कार्यालय जवळील अण्णाभाऊ साठे समाजमंदिर उर्वरित बांधकाम करणे. 

८५. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ३ पॅनल क्र. ११ मधील परिसरातील विविध ठिकाणी ५०.०० 
सी.सी. रस्ते व नाली तयार करणे. 

८६. ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ३ पॅनल क्र. १२ मधील परिसरातील विविध ठिकाणी सी. ५०.०० 
सी. रस्ते व नाली तयार करणे 

८७. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर ४ पॅनल क्र. १६ मधील परिसरातील विविध ठिकाणी सी. ५०.०० 
सी. रस्ते व नाली तयार करणे 

८८. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.५ येथील गौतम नगर येथील समाज मंदिराचे उर्वरित काम ५०.०० 
पूर्ण करणे 

८९. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र. ६ मधील यात्री निवास गार्डन खेमानी सुठोभिकरण करणे १०.०० 

९०. ।ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ६ मधील बैरक नं. ६०४ अमरधाम चौक येथे समाज मंदिर १०.०० 
बांधणे 

९१. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र २१ येथील शिवाजी मैदान कौशल यांच्या घरापासून प्रसाद २५.०० 
सुर्वे यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे. 

९२. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र. २१ येथील चागरबाबा दर्गा फाकू यांच्या घरापासून आबा परब १५.०० 


यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रस्ता व नाली तयार करणे. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


SHISHUPAL hoe Creal 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


९३. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील पॅनल क्र २१ भंडारी समाज मंदिर चे अपूर्ण असलेले काम पूर्ण करणे, २०.०० 

९४. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २१ पूज्य पंचायत हॉल साईधाम मंदिर जवळ ओ. टी. चौक २५.०० 
उल्हासनगर 8 BAILED टीव्ही सह चौक सुशोभिकरण करणे, 

९५. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १० (क) मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक सुशोभिकरण १०.०० 
करणे 

९६. । ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १० (क) मधील भय्या साहेब आंबेडकर सोसायटी ते संविधान १०.०० 
चौक पर्यंत सुशोभिकरण करणे 

९७. । ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १० (क) मधील पंचशील नगर चौक सुझोभिकरण करणे, १०.०० 

९८. | ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.१ मधील दीपक सफारे ते आजू कुरुसे यांच्या घरापर्यंत सी. १०.०० 
सी. नाली तयार करणे 

९९. ।ठाणे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १ मधील बिर्ला गार्डन ते गौतम जाधव यांच्या घरापर्यंत नवीन १०.०० 
पाण्याची जलवाहिनी टाकणे, 

| doo. | ००. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील जयभीम नगर नं. १ येथील ओम साई क्लिनिक येथील गटार व पायवाट करणे १०.०० 

णं ०१. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील जयभीम नगर नं. १ येथील शौचालाया समोरील दोन्ही गल्ल्यात गटार व पायवाट १०.०० 
करणे. 

१०२. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील जानकी नगर व मातोश्री जानकी नगर येथील गणेश व नंदनवन चाल येथे १५.०० 
पिण्याची पाईपलाईन बसविणे 

१०३. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील जानकी नगर व मातोश्री जानकी नगर येथीळ चाळीत ळाईटचे पोळ बसवणे १५.०० 

१०४. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील हनुमान टेकडी मधील विविध ठिकाणी काँक्रोटीकरण करणे १५.०० 

१०५. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील बुद्धविहार गल्ली मधील गटार व पायवाट करणे.. १०.०० 

१०६. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील मदरसा येथील गटार व पायवाट करून देणे. १०.०० 

१०७. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील चर्च समोर गटार व पायवाट करून देणे. १०.०० 

१०८. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील वाल्मिकी गल्लीत गटार व पायवाट करू देणे.. १०.०० 


PRAVIN VILAS 3 
SHISHUPAL ae 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१०९. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील वडार समाजातील मंदिरात होड करून देणे १५.०० 

| ११०. | qo, | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील दीपक शिंदेच्या घरासमोरील जागेवर शौचालय बांधणे १५.०० 

१११. | ११. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील लहूजी समाज मंदिराला BS बनवून देणे १५.०० 

११२. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभावती हॉस्पिटल समोर शौचालय बांधणे १५.०० 

११३. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील हिंदवी मित्र मंडळ येथील श्री संजय सुने यांच्या घरापासून श्री दुर्गामाता मंदिर १०.०० 
पर्यंत गटार व पायवाटा तयार करणे. 

११४. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील ओमगुरु कृपा चाल पोंडपाडा येथे गटार व पायवाट तयार करणे १०.०० 

११५. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभागातील गटार आणि पायवाट करणे ५०.०० 

११६. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील पारसिक नगर येथील विराट टॉवर आणि उठांकर पाक यांच्या मधळा पॅसेज ५०.०० 
कांक्रीटीकरण 

११७. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील आंनद नगर येथील मुकुंद गेट पंप हाऊस आणि साई कृपा चाळ ते श्रद्धा चाळ रस्ते ५०.०० 
तयार करणे 

११८. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत प्र. क्र. ३१ मधील संजय नगर येथील एकता नगर २०.०० 
परिसरात गटार व पायवाट करणे. 

११९. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील बॉम्बे कालनी हनीफ, वसीम, VHA कॉम्पलेक्स परिसरात रस्ते सी.सी. करणे. २०.०० 

१२०. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३९ ठाकूरपाडा हनुमान नगर येथे नाला रीमाडेलिंग करणे २५.०० 

१२१. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३९ ठाकूरपाडा नाल्यावर पूल बांधणे. २५.०० 

१२२. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३३ मध्ये मुनीर कंपाऊंड व ठाकूरपाडा येथील मंगल पाटील ५०.०० 
घराजवळील परिसरात सी. सी.करणे 

१२३. | ठाणे ठाणे महानगपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 33 अ मधील रइस अनिस गार्डन ते मॅक्‍स प्ळाझा परिसरात २५.०० 


युटीडब्ल्यूटी पद्धतीने रस्ता तयार करणे 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


5 H | 5 H U PA L SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2022.07.15 18:06:54 +05'30" 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१२४. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 43 मधील Sear गोरे यांच्या घरापासून वर्धमान नगर गेट पर्यंत सी. २०.०० 
सी. रस्ता तयार करणे 

१२५. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५४ HORT येथील डेफोडाइल बिल्डींगच्या मागे असलेले उद्यान २०.०० 
विकसित करणे 

१२६. | ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील गोविंद तीर्थ पूल परिसरातील सीताराम उद्यान विकसित करणे ५०.०० 

१२७. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ९ बुवापाडा परिसरातील कल्याण बदलापूर रोड येथून ते बाबा मंदिर २५.०० 
पर्यंतच्या मुख्य रस्त्यावर कमानी बांधणे. 

१२८. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील योगेश्वर शाळेच्या समोर गार्डन बाधून देण्यासाठी निधी उपलब्द करून मिळणे २५.०० 
बाबत 

१२९. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका हदीतील प्रभाग क्र.५३ मधील शिवाजीनगर येथे मनोज गाईकर यांचे घर ते ५०.०० 
लाखामजी यांचे घर परिसरातील रस्त्याचे कॉक्रीटीकारण करणे 

१३०. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ४५ जयहिंद बक ते वर्षा कॉम्प्लेक्स पर्यंत रस्ता सिमेंट काक्रोटीकरण ५०.०० 
करणे 

१३१. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अंबरनाथ पूर्व- होलार समाज सेवा सोसायटी येथे समाजमंदिर बांधणे ५०.०० 

१३२. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अंबरनाथ पूर्व समाजसेवा मागासवर्गीय सोसायटी येथे समाजमंदिर बांधणे ३५.०० 

१३३. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अनप प्रभाक क्र. ३६ आंबेडकरनगर माउली गल्ली समोरील सर्व शौचालय ते ३०.०० 
वाघामरे यांच्या घराकडे| जाणारा नाला बांधणे व ड्रेनजलाईन टाकणे. 

१३४. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील वडवली विभागातील विविध चौकात सी. सी. टी. व्ही. बसविणे १०.०० 

१३५. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अंबरनाथ पूर्व आदित्य छाया बिल्डींग समोरील चौकात सुशोभीकरण करणे १०.०० 

१३६. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील तडवली विभाग परिसर विद्युत दिवे बसविणे १०.०० 

१३७. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अंबरनाथ पश्चिम Hoes नगर येथील श्री. विलास साठे यांच्या घरासमोरील २०.०० 


समाजमंदिर दुरुस्त करून BS बांधणे 


PRAVIN VILAS अ eis 
SHISHUPAL Tora 


Date: 2022.07.15 18:07:07 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१३८. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील अंबरनाथ पश्चिम मेठलनगर चौक ते श्री. नरेश परदेशी यांच्या कार्यालयापर्यंत ६०.०० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 

१३९. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील स्वामी नगर आर.पी.आय. मैदान येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक २०.०० 
सुशोभीकरण करणे 

१४०. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील गांधीनगर मुरगन मंदिर समोरील मुख्य रस्ता व त्या लगतचे वस्तीमधील छोटे ५०.०० 
रस्ते सी. सी. करणे 

१४१. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. भीमनगर मधील संपूर्ण परिसरात रस्ते सी. सी. करणे व सुशोभीकरण १००.०० 
करणे 

१४२. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील शिवगंगा नगर येथील PASSA गार्डन सुशोभिकरण करणे २०.०० 

१४३. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील. लोकनगरी येथील गार्डन मध्ये ओपन जिम बसविणे. १०.०० 

१४४. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील ओमकार रेसिडन्सी लगत असलेल्या उद्यान आरक्षित जागेत उद्यान १०.०० 
सुशोभीकरण करणे. 

१४५. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील शिवगंगा नगर फार्मिंग सोसायटी बारकूपाडा व लोकनगरी या परिसरात पथदिवे १०.०० 
बसविणे. 

१४६. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३२ मध्ये प्लॉट क्र. २६९ ते २७० च्या मधल्या जागेत प्रवेशद्वार बांधून २०.०० 
सुशोभीकरण करणे 

१४७. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३२ मधील प्लॉट नं. १५० ला लागून असणाऱ्या मोकळ्या जागेत २०.०० 
सुशोभिकरण करणे 

१४८. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३२ मध्ये डॉ. कवटे यांच्या घराजवळील चौकाचे सुशोभीकरण करणे १०.०० 

१४९. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील सिद्धिविनायक नगर गार्डन ते साई कृपा अपार्टमेंट पर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे १०.०० 

१५०. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील नवरे नगर येथील रंगमंचाचे दुरुस्ती व सुशोभीकरण करणे १०.०० 

१५१. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील राहुल इस्टेट परिसरामध्ये हनुमान मंदिर येथे नाळा बनविणे.. १०.०० 

१५२. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २२ मध्ये दोन्ही चाळींच्या भागामधील ड्रेनेज लाईन टाकून लाद्या ७५.०० 


बसविणे 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 

P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

|AHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


S H | S H U PA L use ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2022.07.15 18:07:20 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


= 


१५३. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 93 मधील समाज मंदिर सुशोभिकरण करणे १५.०० 

१५४. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १३ मधील शिवमंगल कार्यालय ते घाडगे नगर पर्यंत रस्ता सी सी. २०.०० 
करणे. 

१५५. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २६ मधील झेंडा चौक ते झगडे ते स्टोर ते एकविरा मित्र मंडळ ते बिरू ३०.०० 
हजारे यांच्या घरापर्यंतरस्ता सी.सी. करणे. 

१५६. ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.२६ मधील नशीब मैदानाच्या समोरील शौचालय नुतनीकरण २५.०० 
करणे.(७--१) 

१५७. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २७ मधील अष्टविनायक चाळीमागील गटार बांधणे १०.०० 

१५८. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २७ मधील श्री. शौळेश मोहितेच्या घरासमोरील गटारामध्ये पाईप १०.०० 
टाकून गटार बांधणे. 

१५९. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. २७ मधील संतोषी माता परिसरामध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे २५.०० 

१६०. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५२ वडवली विभाग परिसरातील रस्ता सी. सी. करणे १००.०० 

१६१. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५४ वडवली विभाग परिसरातील रस्ता सी.सी. करणे १००.०० 

१६२. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ११ भास्कर नगर साईबाबा मंदिर परिसरात सी. सी. रस्ते व पायवाट १५.०० 
तयार करणे. 

१६३. | ठाणे अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ११ मधील विविध ठिकाणी नाले दुरुस्ती करणे. १०.०० 

एकुण ४०९०.०० 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 

P RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 


S H | S H U P A L AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2022.07.15 18:07:34 +05'30" 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


